वाचा: १. 


प्रस्तावना - 


अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहाच्या 
व्यवस्थापनाकरिता व बांधकामाकरिता निधी 
उपलब्ध करणेबाबत..... 


सन २०२०-२१ करिता निधी वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२०/प्र.क्र.२७/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२१. 


अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि २००९/प्र.क्र.१५/का.८, 
दिनांक ०२ मार्च, २०१०. 


. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०११/प्र.क्र.१३०/का.८, 


दिनांक २० डिसेंबर, २०११, 


, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 


दिनांक ०४ मे, २०२०. 


. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र.आस्था/अल्पसं/२०२०-२०२१/५४५, 


अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, कोल्हापूर, दिनांक १८.०७.२०२० 


. जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांचे पत्र क्र.२०२०/सा.प्र./अल्पसंख्याक/कावि- 


३३१, दि.२९.१२.२०२० व पत्र क्र.२०२०/सा.प्र./अल्पसंख्याक/कावि-१२५, 
दि.२३.०३.२०२१ 


. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांचे पत्र क्र.साशा/संकिर्ण-१ब/आरआर 


४२७/२०, दिनांक २१.१२.२०२० 


. जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांचे पत्र 


क्र.जिनिसहि/अल्पवसतीगृह/उप.प्र/२०२१-११७, दिनांक २७.११.२०२० व पत्र 
क्र.जिनिस/अल्प.वसगू/नि.वि.मा./२०२०-२१/१४३, दिनांक २९.०१.२०२१ 


. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अविवि २०२०/प्र.क्र.२७/का-८, 


दिनांक २३.०६.२०२० व दिनांक १४.०९.२०२०. 


राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 


विद्यार्थींनीसाठी वसतिगृहे बांधण्याबाबतचा शासन निर्णय, दिनांक २ मार्च, २०१० रोजी निर्गमित 


करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर अल्पसंख्याक 


मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती दिनांक २० डिसेंबर, २०११ च्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२०/प्र.क्र.२७/का.८ 


निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता 


बांधण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबत कार्यपध्दती दिनांक २१ जून, २०१३ व 
दिनांक २८ जुले, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. 

अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृह बांधकाम करण्याकरिता 
सन २०२०-२१ करिता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, oo इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक 
समाजातील वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली रु.१८.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी संदर्भ 
क्र.८ येथील शासन निर्णय दिनांक २३.०६.२०२० अन्वये रु.१.८० कोटी व शासन निर्णय दिनांक 
१४.०९.२०२० अन्वये रु.१.८० कोटी असा एकूण रु.३.६० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. संदर्भ क्र.४, ५, ६ व ७ च्या पत्रांन्वये राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गंगाखेड, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पाथरी, 
परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सेळू, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जितुर, परभणी, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पूर्णा, परभणी, शासकीय तंत्रनिकेतन, सोलापूर शासकीय तंत्रनिकेतन, 
हिंगोली, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वसमत, हिंगोली येथील अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या 
वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता तसेच शासकीय तंत्रनिकेतन, कळमनुरी, हिंगोळी येथील 
अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाच्या बांधकामाकरिता निधी वितरीत करण्याची मागणी 
केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या परिपत्रकास अनुसरुन निधी सदरचा निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


are निर्णय - 


जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर व हिंगोली यांना वित्त विभागाच्या संदर्भ 
क्र.३ येथील दिनांक ४ मे, २०२० च्या परिपत्रकास अनुसरून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता 
आवश्‍यक असणारा कार्यक्रमावरील खर्चावरील सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत एकूण 
रु.१,९५,४२,४४८/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंच्चाण्णव लाख बेचाळीस हजार Aral अठ्ठेचाळीस 
फक्त) निधी खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


करे. वसतिगृहाचे ठिकाण वितरीत करावयाचा 
निधी 
व्यवस्थापनाकरिता 
lh as म महाविद्यालय, कोल्हापूर रु.१७,३०,०००/- 
२. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी रु.१३,७२,१२०/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२०/प्र.क्र.२७/का.८ 


३. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गंगाखेड, परभणी रु.१४,८५,७७०/- 
४. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पाथरी, परभणी रु.१६,६७,६०९/- 
५. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सेळू, परभणी रु.१६,७९,४७०/- 
६. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जितुर, परभणी रु.१४,७७,६८९/- 
७. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पूर्णा, परभणी रु.१६,७८,७९०/- 
टं, य तंत्रनिकेतन, सोलापूर रु.१७,३०,०००/- 
g. य तंत्रनिकेतन, हिंगोली रु.१७,३०,०००/- 
१०. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वसमत, हिंगोली रु.१७,३०,०००/- 

बांधकामाकरिता 
११. कळमनुरी, हिंगोली रु.३२,६१,०००/- 
B.9,84,82,88¢/- 


२. वरीलप्रमाणे जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर व हिंगोली यांना त्यांच्या 


अधिपत्याखालील राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गंगाखेड, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पाथरी, परभणी, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सेळू, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जितुर, परभणी, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, पूर्णा, परभणी, शासकीय तंत्रनिकेतन, सोलापूर शासकीय तंत्रनिकेतन, हिंगोली, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वसमत, हिंगोली येथील अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाच्या 


व्यवस्थापनाकरिता तसेच कळमनुरी, हिंगोली येथील अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाच्या 


बांधकामाकरिता एकूण रु.१,९५,४२,४४८/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंच्चाण्णव लाख बेचाळीस 
हजार चारशे अठ्ठेचाळीस फक्त) एवढी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीतून आहरण व संवितरण 


करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन क्र. येथील दिनांक 
२३.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी, औद्योगिक 


प्रशिक्षण संस्था, गंगाखेड, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पाथरी, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, सेळू, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिंतुर, परभणी, व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णा, परभणी ही वसतिगृहे कोव्हीड सेंटर म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने अधिगृहित केली 


होती.  अधिगृहण कालावधीतील वीज व पाण्याच्या देयकाची रक्‍कम आपत्ती व्यवस्थापन 


विभागामार्फत अदा केली जाणार आहे. त्यामुळे या वसतिगृहांसाठी सदर रक्‍कम वगळून सन २०२०- 
२१ च्या व्यवस्थापनासाठी निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२०/प्र.क्र.२७/का.८ 


४. सदर तरतूद जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर व हिंगोली यांचेकडे सुपूर्द 


करण्यात येत असून याकरीता जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर व हिंगोली -नियंत्रक 
अधिकारी आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी -आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


काम पाहतील. 


५. सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, परभणी, 


सोलापूर व हिंगोली यांनी शासनास व महाळेखापाल कार्यालयास सादर करावे तसेच अतिप्रदान व 


अखर्चित निधी परतावा शासनास भरणा (जमा) करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सूचनांनुसार संबधित 
जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. 


६. सदरचा खर्च करताना वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C. च्या मार्गदर्शक तत्वांचा/ CAG 


च्या निदेशानुसार कोणताही शासन निर्णय/अटी व arta भंग होणार नाही याची दक्षता 


जिल्हाधिकार्‍यांनी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, 
परभणी, सोलापूर व हिंगोली यांनी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / 
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल/वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब 


करावा. सदर रक्कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्‍यक राहील. सदर निधी 


कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 


७. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 


समाजकल्याण, oo इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक 


समाजातील वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 


area निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय 


अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन 


परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे, २०२० मधील अटींची पुर्तता 


होत असल्याने प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. प्रस्तावास अनौपचारिक 


संदर्भ क्र. अनौसं १३७/१४७१, दिनांक २२.०३.२०२१ अन्वये नियोजन विभागाची व अनौपचारिक 


संदर्भ क्र.११५/२०२१/वित्त विभाग/व्यय-१, दि.२३.०३.२०२१ अन्वये वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त 
झाली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२०/प्र.क्र.२७/का.८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२१०३२५१८१६३१०२१४ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development Department, 


न 05(31006९5400032, st=Maharashtra, 
| Nn e ५ h (0 Nn a Va n e 2.5.4.20=9cabb099fd0576208F4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927ff26cOf0 16fdf, 
° serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806bGe4aea66daa5512ea788889af1515751 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर, 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

३) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४) सचिव, कौशल्य विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर व हिंगोली 

६) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

७) प्राचार्य/अध्यक्ष/संचाळक (राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी / औद्योगिक प्रशि 
संस्था, गंगाखेड, परभणी/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पाथरी, परभणी / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सेळू, परभ' 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, forge, परभणी /औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पूर्णा, परभणी / शासकीय तंत्रनिके 
सोलापूर / शासकीय तंत्रनिकेतन, हिंगोली /औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वसमत, हिंगोली) 

८) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई, 

९) अवर सचिव, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी उक्त 

रकमा संबंधिताना कृपया B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर व हिंगोली 

११) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय-१) मंत्रालय, मुंबई 

१२) नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 

१३) निवड नस्ती, कार्यासन-८ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


